राज्यातील भविष्यातील पाणी टंचाई 
निवारणार्थ पुढील नियोजनासाठी 
संभाव्य पाणी टंचाई कृती आराखडा 
सन २०२१-२२ तयार करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०२१/प्र.क्र. ७८/पापु १४ 
जी. टी. रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: २७ सप्टेंबर, २०२१ 


शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई १०९९/प्र.क्र. १२/पापु-१४ 
दिनांक ०३ फेब्रुवारी, १९९९ 

शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई १००७/प्र.क्र. १९७/पापु- 
१४, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००८ 

शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २००८/प्र.क्र. १४९/पापु- 
१४, दिनांक २१ ऑगस्ट, २००९ 

शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २०१४/प्र.क्र. ४८/ पापु-१४, 
दिनांक ०६ मे, २०१४ 

शासन परिपत्रक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र.२०/ पापु- 
१४, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१८ 

शासन परिपत्रक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र. १८३/पापु- 
१४, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०१८ 

शासन परिपत्रक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र. १८५/पापु-१४, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१९ 

शासन परिपत्रक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २०२०/प्र.क्र. ११६/पापु-१४, 
दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२० 

शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः टंचाई २०२१/प्र.क्र. ०३/पापु-१४, दिनांक 
२६ फेब्रुवारी, २०२१ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०२१/प्र.क्र.७८ /पापु १४ 


शासन परिपत्रक :- 


राज्यात दरवर्षी अपु-या पर्जन्यामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे ग्रामीण/ नागरी क्षेत्रात पिण्याच्या 
पाण्याची टंचाई निर्माण होत असते. पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ घ्यावयाच्या 


उपयोजनांबाबत कोणताही संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून या विभागाकडून संदर्भ क्र. १, २ व ३ येथील 
शासन निर्णयान्वये स्थायी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर स्थायी आदेशानुसार पाणी 
टंचाई निवारणार्थ घेण्यात येणा-या उपाययोजना ३० जून, पर्यंत राबविण्यात येतात. राज्यात यावर्षी 


समाधानकारक पाऊस असला तरी काही क्षेत्रामध्ये पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा कमी झालेले आहे. अशा 


क्षेत्रात येत्या उन्हाळयात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन 


शासनाच्या संदर्भाधिन स्थायी आदेशातील सुचनांच्या अनुषंगाने आता पासूनच तत्परतेने कार्यवाही सुरु 


करणे आवश्यक आहे. त्याकरीता पुढीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत :- 


१) महाराष्ट्र भूजल ( विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ मधील कलम २० नुसार 


अधिसूचित केलेल्या सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या प्रभावक्षेत्रात HOA २१ 
नुसार स्रोतांच्या ५०० मीटर अंतरामध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्‍्त इतर 
प्रयोजनासाठी कोणत्याही विहिरींचे खोदकाम करण्याची परवानगी न देणे, त्याचप्रमाणे 
कलम २२ नुसार प्रभावक्षेत्रातील विद्यमान विहिरीतील yors उपशामुळे कोणत्याही 
सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांवर प्रतिकुल परिणाम होत असल्याचे आढळून येत 
असल्यास जिल्हा प्राधिकरणाच्या आदेशाद्वारे वाजवी कालावधी करीता अज्ञा विहिरीमधून 
भूजल उपसा करण्यास मनाई करणे, तसेच कलम २५ नुसार पावसाचे प्रमाण, स्वरुप व 
पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याच्या पातळीची माहिती किंवा अन्य कोणत्याही संबंधित बाबी 
लक्षात घेऊन एक जल वर्षापेक्षा अधिक नसलेल्या कालावधीकरिता जिल्हा प्राधिकरणाने 
पाणी टंचाई घोषित करणे, असे पाणी टंचाई क्षेत्र घोषीत केल्यानंतर कलम, २६ नुसार 
सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांपासून १ कि. मी. अंतरावरील विहिरीद्वारे भूजल 
उपशावर तात्पुरती बंदी आणण्याची कार्यवाही जिल्हा प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 

पाणी टंचाई निर्माण झालेल्या गावे / वाडयांमध्ये तसेच नागरी क्षेत्रात आवश्‍यकतेनुसार 
स्थानिक परिस्थिती व स्त्रोतांचा विचार करुन पाणी टंचाई निवारणार्थ प्रस्तावित किमान 
खर्चाच्या योग्य अशा उपाययोजना घेण्याबाबत आवश्‍यक ती कार्यवाही तातडीने करावी. 

संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यात पाणी टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून 
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ग्रामस्तरावर राबविण्याबाबतच्या सूचना निर्ममित करण्यात 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०२१/प्र.क्र.७८ /पापु १४ 


आल्या आहेत. त्यानुसार आतापासूनच जलसंधारणाच्या विविध उपाययोजना, पाण्याचे 
स्रोत बळकटीकरणासाठी उपाययोजना राबविण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. 
संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार भूजल सर्वेक्षण व विकास 
यंत्रणेमधील वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, सहायक भूवैज्ञानिक, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक यांनी संभाव्य 
टंचाई ग्रस्त पाणलोट क्षेत्र निहाय व गाव निहाय आराखडे तयार करण्याची कामे प्राथम्य 
क्रमाने हाती घ्यावीत. तसेच प्रत्येक जिल्हयांमधील ज्या तालुक्यामध्ये सरासरीपेक्षा ५० 
टक्के कमी पाऊस पडला आहे. तसेच पाण्याची पातळी सरासरी पातळीपेक्षा २ मीटरने 
खाली गेलेली आहे. अशा तालुक्यामधील गावातील यादी तातडीने तयार करावी. 
अशा गावात जल जीवन PRM कार्यक्रम, जल स्वराज्य टप्पा-२ व मुख्यमंत्री ग्रामीण 
पेयजल कार्यक्रम इत्यादी योजनांतर्गत चाळू असलेल्या योजनांचे स्त्रोत युध्दपातळीवर पूर्ण 
करुन त्यातील पाण्याचा लाभ गावाला लवकर मिळेल याकरीता कार्यवाही करण्यात यावी. 
प्रत्येक जिल्हयातील अस्तित्वात असलेल्या विंधण विहिरीची वेळोवेळी दुरुस्ती करुन त्या 
चाळू अवस्थेत ठेवणेबाबत जिल्हाधिका-यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 
जिल्हयामध्ये अनेक योजना या मोठया, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या पाण्यावर 
अवलंबून असतात. अज्ञा ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची नेमकी गरज किती आहे याचा अंदाज 
घ्यावा. या प्रकल्पाच्या जलाशयात आवश्यक तेवढे पाणी पिण्याकरीता राखून ठेवून त्याच्या 
वापराबद्दल नियोजन करावे. पाण्याचा अनिर्बंध उपसा तसेच अपव्यय होणार नाही याबाबत 
संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थानी दक्षता घ्यावी. 
राज्यातील संभाव्य पाणी टंचाईग्रस्त गावे/वाड्यांसाठी शासनाच्या स्थायी आदेशातील 
विहीत उपाययोजनांपैंकी योग्य उपाययोजनांचा सन २०२१-२२ साठी संभाव्य त्रैमासिक 
(ऑक्टोबर ते डिसेंबर, जानेवारी ते मार्च व एप्रिल ते जून) टंचाई कृती आरखडा तयार करुन 
तो शासनास सादर करण्यात यावा. सदरचा कृती आराखडा तयार करताना ज्या योजनांचा 
oly टंचाई कालावधीतच होऊ शकेल अशा तुलनात्मक कमी खर्चाच्या उपाययोजना 
प्रस्तावित करण्यात येतील याची जाणीवपूर्वक दक्षता घ्यावी. सन २०२०-२१ मधील 
पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ घेण्यात येण्याऱ्या उपाययोजना व प्रत्यक्षात घेण्यात 
आलेल्या उपाययोजनांची संख्या यात लक्षणीय फरक आढळून आला आहे. तरी संभाव्य 
टंचाई कृती आराखड्यातील प्रस्तावित उपाययोजनांची संख्या अचूकपणे नोंदवावी. 
पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजना ठरवितांना 
त्यासाठी होणारा खर्च, त्याचा भविष्यात होणारा फायदा तसेच त्या उपाययोजना कार्यान्वित 
पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०२१/प्र.क्र.७८ /पापु १४ 


करण्यासाठी लागणारा वेळ याबाबींचा प्रामुख्याने विचार करण्यात यावा. टंचाई निवारण 
उपाययोजनेची निवड करताना ती उपलब्ध माहिती, टंचाईचा कालावधी व स्थानिक 
परिस्थितीचा विचार करता किमान खर्चाची असावी याची दक्षता घेण्यात यावी. याप्रमाणे 
तयार केलेल्या टंचाई कृती आराखडयाच्या कार्यान्वयनाचे संनियंत्रण जिल्हाधिकारी 
यांच्याकडे राहील. 

१०)ज्या ठिकाणी अन्य तातडीच्या उपाययोजना घेता येत नाहीत तेथे टँकर, बैलगाडीव्दारे 
पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो. टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करताना शक्‍यतो 
शासकीय टँकरचा वापर करण्यात यावा असे शासनाचे धोरण आहे. तथापि, असा अनुभव 
आहे की, जिल्हाधिकारी ज्यावेळी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी संबंधित 
विभागाच्या क्षेत्रिय अधिका-याकडे टॅकरची मागणी करतात त्यावेळी त्यांना अनेकदा 
सुस्थितीत नसलेले वा वापरात नसलेले टॅकर पुरविले जातात. परिणामी जिल्हाधिका- 
यांना खाजगी टँकर्स या कामी भाडयाने घेणे भाग पडते व शासकीय खर्चामध्ये 
मोठयाप्रमाणात वाढ होते. त्यामुळे सर्व क्षेत्रिय अधिका-यांना अशा सक्त सुचना देण्यात येत 
आहेत की, त्यांनी त्यांच्या अधीन असलेले टॅकर्स सुस्थितीत ठेवावे आणि पिण्याच्या 
पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी ज्या वेळी मागणी करतील त्यावेळी त्यांना 
पूर्णपणे कार्यक्षम स्थितीतील टँकर्स त्वरेने पुरविण्यात यावेत. 

११)आपल्या विभागातील पाणी टंचाई निवारणार्थ उपसा बंदीचे आदेश पारीत करुन अथवा 
तात्पुरत्या उपाययोजना करुन कायमची टंचाई दूर होणार नाही, हे निदर्शनास आल्यास 
क्षेत्रिय यंत्रणेने नियोजन व माहितीचे संकलन करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी गेल्या पाच 
वर्षात टॅकर्सने पाणी पुरवठा केलेल्या गावांची तालुका व वर्षनिहाय गावे/वाड्यांची यादी, या 
गावांचे नकाहो व टॅकरवर झालेल्या खर्चाची माहिती इत्यादी माहितीचे संकलन करुन 
त्याआधारे पुढील नियोजनासाठी संभाव्य टंचाई कृती आराखडा तयार करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करताना टँकर फेर्‍यावरील नियंत्रण 
ठेवण्याकरिता नवीन निविदा स्वीकारताना व टँकरधारकांबरोबर करारनामे करताना 
टॅकरवर GPS यंत्रणा बसविण्याबाबत तसेच सदर यंत्रणेची देखभाल दुरुस्ती टॅंकर 
वाहतुकदाराने स्वत:च्या खर्चातून करण्याबाबतची अट नमुद करावी. 

१२) आपल्या विभागातील नागरी क्षेत्रातील पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ तातडीच्या 
पाणी पुरवठा योजनांना मान्यता देण्याबाबत क्षेत्रिय कार्यालयामार्फत होणारी दिरंगाई 
टाळण्यासाठी संदर्भ क्र. 3 शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार विहित आर्थिक व भौतिक 

पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०२१/प्र.क्र.७८ /पापु १४ 


निकषात न बसणारे प्रस्ताव सबळ कारण आणि सुस्पष्ट शिफारशीसह शासनाकडे सादर 
करावेत. तसेच संभाव्य टंचाई कृती आराखडे अपेक्षित खर्चासह शासनास सादर करावेत. 

१३) संदर्भाधीन अनुक्रमांक ०५ येथील शासन निर्णयामध्ये नमुद केल्यानुसार, टंचाई 
कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणा-या उपाययोजना विहीत कालावधीत पूर्ण होईल याबाबत 
दक्षता घेण्यात यावी. जेणेकरुन टंचाई कालावधीत मुदतवाढ देण्याचा प्रश्न उदभवणार 
नाही. 

१४) पाणी टंचाई निवारणार्थ राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनां बाबतचा प्रगती अहवाल 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र १ ते ९ मध्ये भरुन प्रत्येक सोमवारी शासनास पाठविण्यात 
यावा. 

१४) पाणी टंचाई निवारणार्थ प्रत्यक्षात पूर्ण झालेल्या उपाययोजनांसाठी ग्रामीण भागासाठी 
लेखाशिर्ष (२२१५ ए १९५) व नागरी भागासाठी लेखाशिर्ष (२२१५ ए २०१) अंतर्गत त्रैमासिक 
निधी मागणी करण्यात यावी. 


एकंदरीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई क्षेत्रात पाणी पुरवठा सुरळीत व्हावा व त्यावरील 
शासकीय खर्च मर्यादित रहावा यासाठी वरील सुचनांचे तसेच उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२७१२३९४३१३२८ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VARSHA GUNVANTRAO DESHMUKH 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=318374474bdbbee0a87fa98c6ce4addbc6f40c 


52596bc652c9c9 1f0a77a35550, 
pseudonym=F95102CD8311B72DFCBECFA350FF3EF7B 
E95A559, 
serialNumber=B030780A012E3648CB356030F4D4BFD6 


DCFED5E1526059A46C087A14FE3C29A0, cn=VARSHA 
GUNVANTRAO DESHMUKH 
D 


ate: 2021.09.27 13:52:51 +05'30' 


(वर्षा देशमुख ) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
२) संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०२१/प्र.क्र.७८ /पापु १४ 


) सर्व विभागीय आयुक्त, 
) सर्व जिल्हाधिकारी, 

) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
६) सर्व मुख्याधिकारी,नगर परिषद, 
) 

) 

) 


सर्व वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, 
सर्व विभागीय उप संचालक, भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, 
सर्व विभागीय मुख्य अभियंता, महारष्ट्र जीवन प्राधिकरण, 


) सर्व अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, 

) सर्व कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, 
१२) सर्व कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, 

) 

) 


१३) अपर मुख्य सचिव (01.9.4 स्व.वि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन, पापु-१४. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


विवरणपत्र -१ 


सन २०२१-२२ (ऑक्टोबर, २०२१ ते जून, २०२२) या टंचाई कालावधीत पाणी टंचाई निवारणार्थ 
राबविण्यात आलेल्या व पूर्ण झालेल्या उपाययोजनांची माहिती. 
जिल्हा :- 
उपाययोजना :- विंधण विहिरी /कूप नलिका घेणे 


काम पूर्ण कोणत्या प्रकारचा पंप बसविला आहे. 


प्रशासकीय मान्यता दिनांक निविदाधारकाचे नाव 


झाल्याचा दिनांक (हातपंप / विद्युतपंप /सौरउर्जा) 


(स्वाक्षरी) 
जिल्डाधिकारी; -—----------- 


१० १९३६०६ Rajbho _29606001पु tx पाणी uid 142021 ४०५९५५ २७७०॥॥)९॥७॥ Progress Report 2020-21 _5.05801 - !tusi विहिर 


विवरणपत्र -२ 


सन २०२१-२२ (ऑक्टोबर, २०२१ ते जून, २०२२) या टंचाई कालावधीत पाणी टंचाई निवारणार्थ 
राबविण्यात आलेल्या व पूर्ण झालेल्या उपाययोजनांची माहिती. 
जिल्हा :- 
उपाययोजना :- नळ पाणी पुरवठा योजनांची विष दुरुस्ती करणे 


काम पूर्ण कोणत्या प्रकारची दुरुस्ती करण्यात 


निविदाधारकाचे नाव 


झाल्याचा दिनांक आली. 


(स्वाक्षरी) 
जिल्हाधिकारी, ------------ 


१० ५५३५३५ २७७५) (९६पापु ७ पाणी “बाई/४७ 1412021॥०9९५७६ ReportiDetail Progress Report 2020-21_Formav2 1 141d 4 


विवरणपत्र -3 


सन 2029-22 (ऑक्टोबर, 2029 ते जून, 2022) या टंचाई कालावधीत पाणी टंचाई निवारणार्थ 
राबविण्यात आलेल्या व पूर्ण झालेल्या उपाययोजनांची माहिती. 


जिल्हा :- 
_|उपाययोजना :- विधण विहिरींची विशेष दुरुस्ती करणे 


काम पूर्ण कोणत्या प्रकारची दुरुस्ती करण्यात 
q याळ निविदाधारकाचे नाव डु 
झाल्याचा दिनांक आली. 


(स्वाक्षरी) 
जिल्हाधिकारी, ------------ 


'D Kailas २010990. Clerk], ९५ पाणी cag 142021॥०91९$5 ReportiDetail Progress Report 2020-21 Formay3 {414 fag 


विवरणपत्र -४ 


सन २०२१-२२ (ऑक्टोबर, २०२१ ते जून, २०२२) या टंचाई कालावधीत पाणी टंचाई निवारणार्थ 
राबविण्यात आलेल्या व पूर्ण झालेल्या उपाययोजनांची माहिती. 


जिल्हा :- 
उपाययोजना :- तात्पुरत्या पूरक नळ पाणी पुरवठा योजना घेणे 


Peat काम प्रादेशिक / स्वतंत्र नळ पाणी पुरवठा 
प्रशासकीय मान्यता दिनांक पूर्ण निविदाधारकाचे नाव $ 


झाल्याचा दिनांक योजना 


(स्वाक्षरी) 
fireerftrernt, ------------ 


10 Kailas Rajbha) 218 GTM PAWS 1412021 \Progress Report\Detai Progress Report 2020-21 Formaya i144 044 


विवरणपत्र -५ 


सन २०२१-२२ (ऑक्टोबर, २०२१ ते जून, २०२२) या टंचाई कालावधीत पाणी टंचाई निवारणार्थ 
राबविण्यात आलेल्या व पूर्ण झालेल्या उपाययोजनांची माहिती. 


जिल्हा :- 
उपाययोजना :- टँकरने पाणी पुरवठा करणे 


टँकर सुरु झाल्याचा दिनांक व बंद 
केल्याचा दिनांक 


प्रत्यक्षात झालेला 
खर्च (रु. हजारात) 


(स्वाक्षरी) 
जिल्हाधिकारी, ---------- xg 


२ Maras Rayproy Cuerkitay ६४ पाणी vend 14\2027\Progress ReportiDetas Progress (२७७० 2020-21 _Formays - ठैकरंने पार्णी पुरव करणे 


विवरणपत्र -६ 


सन २०२१-२२ (ऑक्टोबर, २०२१ ते जून, २०२२) या टंचाई कालावधीत पाणी टंचाई निवारणार्थ 
राबविण्यात आलेल्या व पूर्ण झालेल्या उपाययोजनांची माहिती. 


विहिर अधिग्रहित केल्याचा दिनांक व | विहिर मालकाशी कायदेशीर करार विहिर अधिग्रहित 

किं विहिर मालकाचे : pees प्रत्यक्षात झालेला खर्च |G. हजारात) a 
प्रशासकीय मान्यता दिनांक नांचे अधिग्रहण संपुष्टात आल्याचा दिनांक | करण्यात आलेली रक्कम रु. (प्रतिदिन करण्याचे प्रयोजन (टँकर 
(एकूण कालावधी दिवसामध्ये) द्यावयाचा मोबदला) मरणेसाठी / गावासाठी) 


जिल्हा :- 
उपाययोजना :- खाजगी विहीर अधिग्रहीत करणे 


(स्वाक्षरी) 
जिल्हाधिकारी, ------------ 


D arias Rano, 7५५ १४ पाणी SUS 141202 1\Progress :२९४5०0४)९13॥ Progress Report 2020-2* Formats शवा ait 'विहीर चिग्रहीत करण 


विवरणपत्र -७ 
सन २०२१-२२ (ऑक्टोबर, २०२१ ते जून, २०२२) या टंचाई कालावधीत पाणी टंचाई निवारणार्थ 


राबविण्यात आलेल्या व पूर्ण झालेल्या उपाययोजनांची माहिती. 
जिल्हा :- 


उपाययोजना :- प्रगतीपथावरील पाणी पुरवठा योजना 


दिनांक काम पूर्ण झाल्याचा 

प्रशासकीय मान्यता पूर्ण दिनांक निविदाधारकाचे नाव 
दिनांक 

000010 0000010 | 


कोणत्या प्रकारची दुरुस्ती करण्यात 


प्रत्यक्षात झालेला खर्च (रु. हजारात) शेरा 
as See 


(स्वाक्षरी) 
जिल्हाधिकारी, ------------ 


विवरणपत्र -८ 
सन २०२१-२२ (ऑक्टोबर, २०२१ ते जून, २०२२) या टंचाई कालावधीत पाणी टंचाई निवारणार्थ 
राबविण्यात आलेल्या व पूर्ण झालेल्या उपाययोजनांची माहिती. 


प्रशासकीय मान्यता दिनांक | काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक निविदाधारकाचे नाव प्रत्यक्षात झालेला खर्च (रु. हजारात) 


ee Se SS बहत ह क क्क याचा की ee, ती 
(स्वाक्षरी) 


जिल्हाधिकारी, ------------ 


जिल्हा :- 
उपाययोजना :-बुडक्या घेणे 


SSR य स 


विवरणपत्र -९ 
सन २०२१-२२ (ऑक्टोबर, २०२१ ते जून, २०२२) या टंचाई कालावधीत पाणी टंचाई निवारणार्थ 
राबविण्यात आलेल्या व पूर्ण झालेल्या उपाययोजनांची माहिती. 


जिल्हा :- 
उपाययोजना : विहिरी खोल करणे / विहिरीतील गाळ काढणे 


(स्वाक्षरी) 
जिल्हाधिकारी, ------------ 


